मौजे शिंदे पळसे, ता. व जि. नाशिक येथील 
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०२१/ प्र.क्र.२७७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य रुग्णालय मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा: आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र H- संआसे/ कक्ष-३ / टे-२/ प्राआकेशिंदे 
पळसे/श्रेणीव./१६५३२-३४/२१,दि. ३०.०९.२०२१. 


प्रस्तावना - 

मौजे शिंदे पळसे, ता. व जि. नाशिक येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबत लोकप्रतिनिधीकडुन वारंवांर मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे 
आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त दि. ३०.०९.२०२१ च्या पत्रान्वये मौजे शिंदे पळसे, 
ता. व जि. नाशिक येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास 


मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून त्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


मौजे fre पळसे, ता. व जि. नाशिक येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर श्रेणीवर्धीत ३० 
खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी बांधकाम झाल्यानंतर पदनिर्मिती करणेबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात 


येईल. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१८१५४१४७९२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०२१/ प्र.क्र.२७७/आरोग्य-३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1 | Health Department 
K ad a nal P at | | Date: 2022.02.23 1 7:19:36 


+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
६. संचालक-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

७. संचालक-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र -जिपस्तर), पुणे. 

१०. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ,नाशिक 

११. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१३. वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 


१४. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 


१५. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 


१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


